आरे दुग्धवसाहतीतील मौजे पहाडी गोरेगाव, 
न.भ.क्र.५८९ येथील १५०० चौ.मी. जमीन 
प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी-२०१४/प्र.क्र.१८०/पदुम-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक: एएमसी- २००६/ ८१३४/प्र.क्र.५८/ 
पदुम-८, दि.२८/६/२००६ 
२) महसूल व वन विभाग क्रमांक: जमीन-२६०२/१७०१/प्र.क्र.११७१/ज-३, दि.३/१२/२००८ 
३) कृषि व पदुम विभागाचे समक्रमांकित दि.१३/८/२०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महसूल व वन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील आदेशान्वये महानगर गॅस लि. यांना सी.एन.जी. 
आउटलेट CIM उभारण्यासाठी आर एन.भू. क्र.२५८ (पै) येथील १५०० जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने 
मंजूर करण्यात आली होती. सदर जमिनीचा ताबा कंपनीला देताना न.भू. क्र.२५८ हा मौजे आरे गावच्या 
अभिलेखी नाही. तसेच सीएनजी आउटलेट करीता आरक्षित जमीन ही मौजे पहाडी गोरेगाव, न. भू. क्र. 
५८९अ मधील असून मिळकत पत्रिकेनुसार न.भू. क्र.५८९अ मधीळ जमीन डायरेक्टर ग्रेटर बॉम्बे मिल्क 
स्कीम फॉर गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र (आरे) यांचे नावे असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार महसूल व 
वन विभागाने आरे दुग्धवसाहत येथील मौजे पहाडी, न.भू.क्र. ५८९ अ येथील सी.एन.जी. आऊटलेट 
साठी आरक्षित जमीनीपैकी १५०० चौ.मी. जमीन महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्याबाबत कृषि 
व पदुम विभागास विनंती केली होती. आरे दुग्धवसाहत येथील मौजे पहाडी गोरेगाव न.भू. क्र. ५८९ येथील 
१५०० चौ.मी. सीएनजी आऊटलेट स्टेशनकरीता आरक्षित जमीन ही कृषि व पदुम विभागाने दिनांक 
२८/६/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये मे. बामकोटेक प्रा. लि. यांना आरे दुग्धवसाहतीमधील 
झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याकरीता मंजूर केलेल्या न.भूक्र. ५८९ मधील ३३.६ एकर क्षेत्रामध्ये 
येत असल्याचे, आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय ) यांनी कळविले आहे. तसेच मे. बामकोटेक प्रा. लि यांना मंजूर 
करण्यात आलेल्या जमीनी संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात मागील १२ वर्षापासून याचिका प्रलंबित आहे. 
त्याबाबत मा. न्यायालयाचे कोणतेही आदेश झालेले नाहीत, ही बाब विचारात घेऊन कृषि व पदुम 
विभागाने दि.१३/८/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये महसूल व वन विभागास मौजे आरे न.भू.क्र. ५८९ येथील 
१५०० चौ. मी. जमीन महानगर गॅस लि. यांना सीएनजी आऊटलेट स्टेशन उभारण्यासाठी महानगर गॅस 
लि. यांना भाडेपट्टीने देण्यास कृषि व पदुम विभागाची ना- हरकत कळविण्यात आली आहे. त्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी-२०१४/प्र.क्र.१८०/पदुम-१० 


महसूल व वन विभागाने मौजे पहाडी, न.भू. क्र.४८९ अ येथील सी.एन.जी. आऊटलेट साठी आरक्षित 
१५०० चौ.मी. जमीन महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित केळी जात नाही, तोपर्यंत सदर जमीन 
महानगर गॅस लि. यांना भाडेपट्टीने मंजूर करता येणार नसल्याचे कळविले असून सदर न.भू. क्र.५८९ अ 
येथील १५०० चौ.मी. प्रत्यार्पित करण्याबाबत शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्याची विनंती केली 
आहे. महसूल व वन विभागाची विनंती तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिनांक २४/८/२०१८ रोजीच्या 
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आरे दुग्धवसाहतीतील मौजे पहाडी गोरेगाव, न.भू. क्र.५८९ अ 
येथील सी.एन.जी. आऊटलेट साठी आरक्षित १५०० चौ.मी. जमीन महानगर गॅस लि. यांना भाडेपट्टीने 
मंजूर करण्याकरीता महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

शासन या निर्णयान्वये, आरे दुग्धवसातीतील मौजे पहाडी गोरेगाव, न.भू.क्र. ५८९ अ येथील 
सी.एन.जी. आऊटलेट साठी आरक्षित १५०० चौ.मी. जमीन, महानगर गॅस लि. यांना भाडेपट्टीने मंजूर 
करण्याकरीता, महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यास मान्यता देत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥६॥/०59॥॥9.90७९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१३३७३५१३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SWAPNALI 

ARUN CHAVAN « 
(स्व. अ. चव्हाण) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. विभागीय आयुक्‍त (महसूल ) कोकण विभाग, मुंबई 

७. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा बांद्रा, मुंबई 

८. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्धवसाहत, गोरेगाव ( पू), मुंबई. 

१०.निवड नस्ती पदुम-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


